सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०१ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर , २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.३०.०६.२०२३ दि.१२.०७.२०२३, 
दि.२८.०७.२०२३ व दि.२३.०८.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या बाब क्र.०२-मजूरी, क्र. ०३-अतिकालीक भत्ता, 
०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी झुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १९- 
आहार खर्च, व २४-पेट्रोळ do व वंगण या बाबींच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४०% मर्यादेतील निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेच्या अनुषंगाने 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केळेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांना वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात 
घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०८३०१५४५०६६६२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


stalCode=400032, st=Mahi hy 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9; 
87463f83 1a2beea0be5cb381a34 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB1 
1E7252442D, 
serial | Number=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 
SEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 

KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2023.09.06 16:01:08 +05'30' 

(किरण कि.पवार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.०५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
२४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि | करण्यात येत 
य तरतूद । असलेली तरतूद 
२ ३ |e ४_| षु & 
मागणी क्र.टी-०२ 
00) (०१) आदिवासी ०१-वेतन ८०००० | 0| आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय ०३-अतिकालीन भत्ता २५० २५.०० | आदिवासी 
(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००० १००.००। विकास, 
(२२२५१०२५) नाशिक 
११-प्रवास खर्च ८४० Io 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०० २५०.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २४४ २४.४० 
२७-लहान बांधकामे १२७६ re 
२८-व्यावसायिक सेवा १५०० i 
एकूण (२२२५१०२५) ८७६१० ३९९.४० 
(००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १३२८२७ 27 — जह आयुक्त, 
कार्यालये-जनजाती ०३-अतिकालीन भत्ता १९१ १९.१० आदिवासी 
विकास आयुक्त.(अनिवार्य | ० ६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६९० १६९.०० | विकास, नाशिक 
खर्च) (२२२५ १०३४) ११-प्रवास खर्च १४७०| | 
१३-कार्यालयीन खर्च ८२६९ ८२६.९० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १४७.२० 
एकूण (२२२५ १०३४) १४५९१९ ११६२.२० 
(००) (03) प्रकल्प ०१-वेतन ५५६२२७| [0| आयुक्त, 
अधिकारी (अनिवार्य खर्ची | ०३-अतिकालीन भत्ता ११६४ ११६.४० आदिवासी 
(२२२५१०४३) ०६ -दुरध्वनी ,वीज व पाणी ५०६० ५०६.०० विकास, नाशिक 
११-प्रवास खर्च ८७८४ ly 
१३-कार्यालयीन खर्च २५०१४ २५०१.४० 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ४८१.६० 
एकूण (२२२५१०४३) ६०१०६५ ३६०५.४० 
(००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र | ०१-वेतन ६८८८ FO आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य | ०३-अतिकाळलीन भत्ता ९ 0.20] आदिवासी, 
खर्च) (22249042) ०६ -दुरध्वनी ,वीज व पाणी ३५ ३.५० संशोधन व 
११-प्रवास खर्च aif प्रशिक्षण संस्था, 
१३-कार्यालयीन खर्च १६० १६.०० पण 
एकूण (२२२५१०५२) ७२१३ २०.४० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३, दि.०५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२३- सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. २४ साठीची | अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पि करण्यात येत 
य तरतूद | असलेली तरतूद 
| 9 | 2 3 | 8 | षु & 
4 (04) (09)- जनजाती | ०१-वेतन ५२२११| | आयुक्त, 
संशोधन व प्रशिक्षण ०३-अतिकालीन भत्ता २२ २.२० | आदिवासी, 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) | ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ३७० ३७.०० संशोधनव 
(२२२५ १३०१) प्रशिक्षण संस्था, 
११-प्रवास खर्च ४०० FO a 
१३-कार्यालयीन खर्च ५९२ ५९.२० 
१६-प्रकाडशाने १० 10| 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी १ FO 
२८-व्यावसायिक सेवा १ FO 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने १०| | 
एकूण (२२२५ १३०१) ५३७०७ ९८.४० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८९५५१४ ५२८५.८० 
मागणी क्र.टी-०४ 
१ | (०० (०१) आदिवासी ०१-वेतन १५४३०० | 0| उप सचिव, 
विकास विभाग (अनिवार्य । ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०० १०.००। आदिवासी 
खर्च) (२२५१०२११) १० कंत्राली सेवा १७०० १७००० विकास विभाग, 
११-प्रवास खर्च woof | मंत्रालय, मुंबई 
१२-विदेशा प्रवास खर्च १ FO 
१३-कार्यालयीन खर्च ३२०० ४६४.०० 
एकूण (२२५१०२११) १६०३०१ ६४४.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १६०३०१ ६४४.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-२-- टी-४ १०५५८१५ ५९२९.८० 
KISANRAO णा 
PAWAR व्ह 


Date: 2023.09.06 16:01:39 4-05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


